आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे आस्थापनेवरील १६०५ अस्थायी पदांना 
व बाहयस्रोताद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ अस्थायी 
पदांना दि. १.९.२०२४ ते दि. २८.२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२४/प्र.क्र.३३/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ सप्टेंबर, २०२४. 
संदर्भ:- १. शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२ / प्र.क्र.२५/ का-७ 

दि. ०५.०४. २००३, 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय 

सुधारणा-१, दि.०४.१०.२००४, 
३. शा.नि. क्र.मबाआ२०११/प्र.क्र.१९९/का-७, दि.२३.४.२०१३ 
४.शा.नि.क्र.मबाआ२०१४/प्र.क्र.२०८/का-७,दि.९.१.२०१५ 
५.शा.नि.क्र.मबाआ२००६/प्र.क्र.३२९/का-७,दि.२५.३.२००९ 
६.शा.नि.क्र.मबाआ२००३/प्र.क्र.२४४/का-७,दि.५.२.२०१३ 
७.शा.नि.क्र.मबाआ२०१९/प्र.क्र.१९५/का-७,दि.८.४.२०१३ 
८. शा.नि.क्र.मबाआ२००५/प्र.क्र.१०८/का-७,दि.११.१०.२००७ 
९. शा.नि.क्र.मबाआ२०११/प्र.क्र.४६/का-७,दि.३०.११.२०११ 
१०. शा.नि.क्र.मबाआ२०११/प्र.क्र.१७३५/का-७,दि.१५.२.२०१२ 
११. शा.नि.क्र.मबाआ२०११/प्र.क्र.१७३/का-७,दि.२.४.२०१४ 
१२. शा.नि.क्र.मबाआ२०११/प्र.क्र.१७३/का-७(भाग-२),दि. २९.१.२०१५ 
१३. झा.पत्र क्र.मबाआ२०११/प्र.क्र.१७३/ का-७(भाग-२), दि.२१.७.२०१७ 
१४. शा.पत्र.क्र.मबाआ२०११/प्र.क्र.१७३/ का-७(भाग-२),दि.९.२.२०१५ 
१५. शासन निर्णय, महिळा व बाळ विकास विभाग क्र.मबाआ- २०२४/प्र.क्र.३३/ का-७अ , 

दि.१४.३.२०२४, 
१६. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ / आस्था 

/ अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत / का-१ /२०२४-२५/५०६०, 

दि.१३.८.२०२४, 

१७. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.६.९.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


महिला व बाल विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील पदांचा आढावा घेऊन शासन निर्णय, महिला 
व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, दि. ०५.० ४.२००३ अन्वये आकृतीबंध मंजूर करण्यात 
आलेला आहे. सदर आकृतीबंधानुसार तसेच तद्‌नंतर उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 
उपरोक्त संदर्भ क्र.३ ते १४ वरील शासन निर्णयान्वये महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील 
१५५७ वेतनावरील पदे व ४८ मानधनी पदे अशा एकूण १६०५ पदांना व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.३३/का-७अ 


पदांना अशा एकूण २३२१ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.१५ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.३.२०२४ ते 
दि.३१.८.२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१७ येथिल दि.२१.२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१.९.२०२४ ते दि.२८.२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 


३. सदरहू पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, असे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी 
संदर्भाधीन क्र. १६ येथील दि.१३.८.२०२४ च्या पत्रान्वये प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार महिला व बाल विकास 
आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील नियमित वेतनावरील पदे, मानधनी पदे व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या 
पदांना अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील १५५७ नियमित 
वेतनावरील पदे + ४८ AME पदे अशा एकूण १६०५ अस्थायी पदांना व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या 
७१६ अशा एकुण २३२१ अस्थायी पदांना दि.१.९.२०२४ ते दि.२८.२.२०२५ पर्यंत या शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. सदर या पदांची वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या एकूण पदांची संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या 
विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 
२. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६ /प्रक्र८ /१६ / 
आ.पु.क.,दि.६.९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥81851॥9.9०५.॥ या संकेत स्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१८४९२०८१३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SHIVAJI P KARWAR : 


(शिवाजी पां.कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
सर्व जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत), 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत), 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत), 
वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारण-१), मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती, का-७अ. 


-» ०0८ Aw A -0 


on SG  -€ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.३३/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२०२४/प्र.क्र.३३/का-७ अ, 
दि.१९.९.२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. पदनाम वेतनस्तर अस्थायी पद संख्या 
चि आयुक्‍त | -- | 923900-294800 a. "| 
२ सह आयुक्त 5-२५ | ७८८००-२०९२०० 1 १ 
३ उपआयुक्त 5-२३ | _६७७००-२०८७०० २ 
४ उपसंचालक S-23 | ६७७००-२०८७०० a ___:| 
५ सहायक आयुक्त ( दि. 23.¥.2093 | S-20 | ५६१००-१७७५०० २ 
अन्वये नवनिर्मित- १ पद) 
६ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 5-२० | ५६१००-१७७५०० ३० 
वर्ग- १ 
७ ंबालमानसझास्त्रज्ञ S-20 | ५६१००-१७७५०० ४६ 
८ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, | 5-१५ | ४१८००-१३२३०० १२ 
वर्ग-२ ft. दि.५.२.१३ अन्वये ६ 
नवनिर्मित पदे) 
९ निरिक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था वर्ग-२ । 5-१५ | ४१८००-१३२३०० [१०२ बक, >. 
| 9° | अधिव्याख्याता 5-१५ | ४१८००-१३२३०० 1 | 
चि सांख्यिकी अधिकारी 5-१५ | ४१८००-१३२३०० [(. _ बै... | 
१२ | लेखाधिकारी (शा.नि.दि.०५.०४.०३ | S-9& | ४४९००-१४२४०० ९ 
अन्वये १ पद, शा.नि. दि.०५.०२.१३ 
अन्वये नवनिर्मित ६ पदे व दि. 
२३.४.२०१३ अन्वये २ नवनिर्मित पदे) 
१३ | अधीक्षक वर्ग-२ 5-१५ | ४१८००-१३२३०० २७ 
१४ । वैद्यकीय अधिकारी 5-१५ | ४१८००-१३२३०० न 
१५ | निरिक्षिक प्रमाणित शाळा व संस्था वर्ग-३ | 85-१६ | ४४९००-१४२४०० ३ 
१६ | उप अधीक्षिका 5-१६ | ४४९००-१४२४०० == aa 
१७ | सहायक लेखाधिकारी (झा.नि. दि. | S-94 | ४१८००-१३२३०० ४१ 
२३.४.१३ अन्वये नवनिर्मित ४ पदे व दि. 
८.४.२०१३ अन्वये ३५ नवनिर्मित पदे) 
१८ | कार्यालयीन अधीक्षक 85-१४ | ३८६००-१२२८०० ४ 
१९ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 5-१४ | ३८६००-१२२८०० २ 
२० | जिल्हा परिविक्षा अधिकारी 5-१६ | ४४९००-१४२४०० ५१ 
२१ | परिविक्षा अधिकारी (नवनिर्मित २ सह) 5-१४ | ३८६००-१२२८०० १६८ 
२२ | प्रमुख लिपिक (शा.नि. दि. २३.४.१३ | S-93 | ३५४००-११२४०० ६ 
अन्वये २ नवनिर्मित पदे) 
२३ | समुपदेहक 5-१३ | ३५४००-११२४०० ५१ 
२४ | संरक्षण अधिकारी 5-१४ | ३८६००-१२२८०० ३७ 
२५ | विधी सल्लागार 5-१४ | ३८६००-१२२८०० ३७ 
२६ | परिचारिका 5-१३ | ३५४००-११२४०० ३० 
२७ । प्रशिक्षित शिक्षक 5-८ २५५००-८११०० २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.३३/का-७अ 


अ.क्र. पदनाम वेतनस्तर अस्थायी पद संख्या 
२८ । ग्रंथपाल 5-१० २९२००-९२३०० i ब. | 
२९ । वरिष्ठ लिपिक 5-८ २५५००-८११०० ४५ 
३० | शिक्षक 5-८ २५५००-८११०० २१ 
३१ | निदेशक 5-८ २५५००-८११०० २३ 
३२ | टर्नर फिटर 5-८ २५५००-८११०० Pd 
३३ | रेडिओ-वायरमन 5-८ २५५००-८११०० a ae 
३४ | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5-७ २१७००-६९१०० ३७ 
३५ | कनिष्ठ लिपिक 5-६ १९९००-६३२०० १०९ 
३६ संरक्षण अधिकारी कनिष्ठ 5-६ १९९००-६३२०० ३५८ 
३७ । वाहनचालक 5-६ १९९००-६३२०० ३६ 
३८ | वरिष्ठ काळजी वाहक 5-३ १६६००-५२४०० ४० 
३९ | स्वयंपाकी 5-३ १६६००-५२४०० ४३ 
vo | नाईक S-3 १६६००-५२४०० 1 ae 
४१ | Pras 5-१ १५०००-४७६०० ३९ 
४२ | कनिष्ठ काळजीवाहक 5-१ १५०००-४७६०० १५६ 
४३ | पहारेकरी 5-१ १५०००-४७६०० १९ 
४४ | GSI 5-१ १५०००-४७६०० ४९ 
४५ | मदतनीस 5-१ १५०००-४७६०० 1 ae 
४६ | आया 5-१ १५०००-४७६०० २ 
४७ | परिचर 5-१ १५०००-४७६०० २ 
४८ वेतनावरील एकूण पदे १५५७ 
४९ | मानद वैद्यकीय अधिकारी - मानधनी प्रति भेट रु.१००/-परंतु द.म. BC 
जास्तीत जास्त रु. 9200/- 

yo | तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिकाऱ्यांना | मुंबई हहर व उपनगर येथे ३५८ 

सहाय्य करण्यासाठी रु.१५,०००/-अन्य 

(बाहयस्त्रोताद्वारे) तालुक्याकरीता रु. १२०००/- 
५१ | तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिकाऱ्यांना | मुंबई हहर व उपनगर येथे रु. ३५८ 

सहाय्य करण्यासाठी बहुउद्देशीय कर्मचारी | १२,०००/- अन्य 

( बाहयस्त्रोताद्वारे) तालुक्याकरीता रु. १००००/- 
42 बाह्य यंत्रणेद्वारे एकूण पदे ७१६ 
43 एकूण अस्थायी पदे २३२१ 

SHIVAJI P KARWAR ---- ५५ 
(शिवाजी पां.कारवार) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


